विद्युत निरीक्षणालयातील निलंबित अधिकाऱ्यांना 
शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१२५/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ: १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयएलई-२०१५/प्र. क्र. ८६/ प्रशासन-३, 


दि. ३०/०६/२०१५ 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश क्र. मुविनि-२०१८/प्र.क्र. २३०/ऊर्जा-५, 
दि. १४/११/२०१८. 

3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२१/प्र.क्र. १३६/ऊर्जा-५, 
दि. ११/१०/२०२१. 

४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र. ०४/ऊर्जा-१, 
दि. २०/०१/२०२२. 

५) निलंबन आढावा समितीचे दि. १४/०७/२०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


विद्युत निरीक्षणाळयातील खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्याविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक 


विभागाने केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने त्यांना संदर्भ क्र. २ ते ४ येथील आदेशान्वये निलंबत करण्यात आले आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व | निलंबित केले ते| मूळ निलंबन निलंबनाचा । शेरा 
क्र. पदनाम कार्यालय व महसूली | महसूली । आदेशाचा  । दिनांक 
विभाग विभाग । दिनांक 
i श्री. महेश गं. चव्हाण, | विद्युतु निरीक्षक, | पुणे १४.११.२०१८ | २७.१०.२०१८ | मानीव 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- | निरीक्षण विभाग, निलंबन 
२ कोल्हापूर 
पुणे 
2 श्री. वैभव रा. dane, | विद्युत निरीक्षक, | नाशिक ।११.१०.२०२१ | २८.०८.२०२१ | मानीव 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, निलंबन 
जळगांव 
नाशिक 
3 श्री. राजू ना. गिते, शाखा | विद्यु निरीक्षक, | औरंगाबाद | 20.09.2022 | १६.१२.२०२१ | मानीव 
अभियंता निरीक्षण विभाग, निलंबन 
पालघर 
कोकण-१ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१२५/ऊर्जा-१ 


ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील गट-अ व गट-ब मधीळ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये निलंबन आढावा समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी निलंबन आढावा 
समितीची बैठक दि. १४.०७.२०२२ रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना शासन सेवेत अकार्यकारी पदावर पुन:स्थापित करण्याची शिफारस 
केली आहे. निलंबन आढावा समितीच्या शिफारश्ीस अनुसरुन उपरोक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन 
संपुष्टात आणून त्यांची शासन सेवेत पुन:स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 


शासन आदेशा : 


निलंबन आढावा समितीने शिफारस केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
च्या नियम ४ पोटनियम-५ (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या sada वापर करून, श्री.महेश गं. चव्हाण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (निलंबित), श्री. वैभव रा. वैदकर, कनिष्ठ अभियंता (निलंबित) व श्री. राजू ना. गिते, 
शाखा अभियंता (निलंबित) यांचे निलंबन संपूष्टात आणून त्यांच्याविरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी व 
न्यायालयीन प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २०/०४/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उक्त अधिकाऱ्यांची 
खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार पुन:स्थापनेने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | निलंबित केले ते कार्यालय 


पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 


sae गं. चव्हाण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 


-O 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, कोल्हापूर 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
उस्मानाबाद या कार्यालयातील 
लोहारा, उमरगा या शाखेतील रिक्‍त 
पदावर. 


2 श्री. वैभव रा. वैदकर, 


कनिष्ठ अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, जळगांव 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
जालना या कार्यालयातील जालना 
शहर या रिक्‍त पदावर. 


३ श्री. राजू ना. गिते, शाखा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, 
अभियंता विभाग, पालघर ठाणे या कार्यालयातील ठाणे वागळे 
उपविभाग, pleat उपविभाग या 
रिक्‍त पदावर. 
३.  मुंख्यविद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांकडे पदस्थापनेनंतर 


अकार्यकारी स्वरूपाची कामे सोपविण्यात यावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१२५/ऊर्जा-१ 


४. या आदेशान्वये शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी ७ 
दिवसाच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सदर पदावर वेळेवर रूजू न झाल्यास सदरचा कालावधी अकार्यदिन म्हणून 
गणण्यात येईल. तसेच रूजू अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. सदर 
अधिकारी पदस्थापनेच्या कार्यालयात ज्या दिवशी रुजू होतील, त्या दिनांकापासून त्यांचे निलंबन संपूष्टात आल्याचे 
समजण्यात येईल. 


ष्‌. तसेच सदर अधिकाऱ्यांचा निलंबन काळावधी नियमित करण्याबाबतचे ares, त्यांच्या विरुध्दच्या 
न्यायालयीन प्रकरणाचा व विभागीय चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर यथावकाड़ा काढण्यात येतील. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११५१७३८५८८२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAM CHAUDHARI 
DN: c=IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘INDUSRTY, ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, pi ICode=400032, htt 
2.5.4.20=e44d5d 1 5adae96 1aféd1ac849c24fa6be2 1 9c4e5a8accfa2ef8db48 
19¢886c40, 
pseudonym=8EDCBBC09460CD9488F7A18CC48C8B95B3908056, 
ialNumber=08959C5CFE10323630591C090854AAD890486067A7D6331 
EC64E373717E8D56D, -RAM CHAUDHARI 
: 2022. 5 17:39:25 +05'30' 
(रामसु. चौधरी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री.महेश गं. चव्हाण, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
२. श्री. वैभव रा. वैदकर, कनिष्ठ अभियंता 
३. श्री. राजू ना. गिते, शाखा अभियंता 
द्वारा : मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 


प्रत: माहिती व आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रषित- 
१. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 
२. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई / पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या -११ अ, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
७. निवडनस्ती-(ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


